कृषि संचालक, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ 
संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१५ स्थित अंतिम 
ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः आकृवि २०१९/प्र.क्र.१९७/१५ अ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
तारीख: २६ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा:- १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दि. २१.१०.२०११. 
२. कृषि व पदुम विभाग, शासन आदेशा क्र. आकृवि-०६१६/प्र.क्र.१९०/(५)/१५-अ, दि.०८.१२.२०१६. 


शासन परिपत्रक :- 
संदर्भाधीन क्र. २ येथील दिनांक ०८.१२.२०१६ रोजीच्या आदेशान्वये महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ कृषि 
संचालक संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. 09.09.2098 स्थित अंतीम ज्येष्ठता सूची प्रसिध्द करण्यात आलेली 
आहे. दि.०१/१/२०१४ ते दि.३१/१२/२०१४ या कालावधीत महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ कृषि संचालक संवर्गात 
अधिकारी पदोन्नतीने नियुक्‍त न झाल्याने दि.०१/१/२०१४ रोजीच्या स्थित अंतिम ज्येष्ठतासूचीमधील सेवानिवृत्त 
अधिकाऱ्यांची नावे वगळून, कृषि संचालक संवर्गाची दि.०१/१/२०१५ रोजीची स्थित अंतिम जेष्ठतासूची सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्टानुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
२. आयुक्त (कृषि) यांनी सदर अंतिम ज्येष्ठता सूची संबंधित सेवानिवृत्त कृषि संचालक यांच्या निदर्शनास 
आणावी व तसे कळविल्याबाबत त्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिलेखात ठेवावी. 
3. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात येत असून त्याचा संकेताक २०१९०८२७१७०५२८८९०१ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Amol Nilakanth Sakharkar 
४: 


Amol Nilakanth ८ cae 
Sakharkar 


सोबत:-वरील प्रमाणे (अ. नि. साखरकर) 


)८6531352925632814001 
I Nilakanth Sakharkar 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. कृषि सह संचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
३. संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुकत (कृषि) पुणे) 

४. निवड नस्ती /१५अ. 


परिशिष्ट-अ 
प्रवर्ग 
as Gala i 
pak अधिकाऱ्यांचे नाव वर्ग बदलला | जन्म तारीख |नियुक्ती दिनांक नियुक्तीचा ag Pa शैक्षणिक अर्हता अभिप्राय 
त्याचा दिनांक) 


[epee या | ae [io णयसळळण्ल [ 
fase] saan सन Pasian कककन् [ 
[fa eae सन saan ames [ 
— 
a 


